स्थानिक स्वराज्य संस्थेच्या जिल्हा परिषद हायस्कूल व 
कनिष्ठ महाविद्यालय, आसगाव, ता.पवनी, जि.भंडारा या 
कनिष्ठ महाविद्यालयास इ.११ वी विज्ञान अतिरिक्‍त शाखेस 
विशेष बाब म्हणून मंजुरी देण्याबाबत 


महाराष्ट्र शासन 
शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः उमाशा-२०२०/प्र.क्र.३५/एसएम-५ 
हुतात्मा राजगुरु चौक, मादाम कामा मार्ग, 
मंत्रालय, विस्तार भवन, मुंबई-३२ 
तारीख: ०६ नोव्हेंबर, २०२० 


वाचा - 
१) शासन निर्णय, शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग, क्रमांकः एचएससी-१०७६/४१९-५७(-५%, 
दिनांक ०६.०५.१९७६, 
२) शासन पत्र, शाळेय शिक्षण व क्रीडा विभाग, क्रमांकः एचएससी-१७००/(३१०१/००)/उमाशि-१, 
दिनांक 29.08.2000, 
3) शिक्षण संचाळक (माध्यमिक व उच्च माध्यमिक) यांचे पत्र क्रमांक-उच्च माध्य-२४१/तुशा/२०१९/ 
दिनांक ०३.०७.२०१९, 


शासन निर्णय- 


स्थानिक स्वराज्य संस्थेच्या जिल्हा परिषद हायस्कूल व कनिष्ठ महाविद्यालय, आसगाव, ता.पवनी, 
जि.भंडारा या कनिष्ठ महाविद्यालयास सन २०१९-२० या शैक्षणिक वर्षापासून इ.११ वी विज्ञान अतिरिक्‍त 
शाखेस खालील विवरणात दर्शविल्याप्रमाणे “ विशेष बाब “ म्हणून मंजुरी देण्यात येत आहे. 


अ.क्र. | कनिष्ठ महाविद्यालयाचे नाव माध्यम । अतिरिक्त । मंजुरी वर्ष 
शाखा 
१ जिल्हा परिषद हायस्कूल व कनिष्ठ | मराठी | विज्ञान-१ २०१९-२० पासून 
महाविद्यालय, aR, ता.पवनी, प्रथम 
जि.भंडारा 


२. उपरोक्त मान्यता पुढील अटींच्या पुर्ततेअधीन राहून देण्यात येत आहे. 


१ सदर कनिष्ठ महाविद्यालयात आवश्‍यक वर्ग खोली, भौतिक सोयी सुविधा व शैक्षणिक सुविधा 
उपलब्ध करण्याची जबाबदारी संबंधित स्थानिक स्वराज्य संस्थेची राहील. 


२ & सदर वर्गात विहीत निकषांप्रमाणे पटसंख्या असल्याची खात्री शिक्षणाधिकारी (माध्यमिक) 
जिल्हा परिषद, भंडारा यांनी करावी. 


शासन निर्णय क्रमांकः उमाशा-२०२०/प्र.क्र.३५/एसएम-५ 


३) सदर अतिरिक्त शाखेच्या अनुषंगाने कोणताही आर्थिक भार शासनाकडून स्विकारला जाणार 
नाही. 


8) शासन निर्णय दिनांक ०६.०५.१९७६, शासन पत्र दिनांक २१.०९.२००० मधील अटी व शातींची 
पुर्तता करण्याबाबतची जबाबदारी मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जि.प.भंडारा यांची राहील. 


सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 


करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२०११०६१७२६१५४४२१ असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने 
साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 
Imtiyaz Mushtaque ४-६ 
Kazi 


u=SCHOOL EDUCATION & SPORT 
ra, 


0c5ea5c63b3146314d5 1 ecOe87d0a6, 
\654ba3c492fdaSb29e07624 1db1ba213dd 


(इ.मु.काझी) 
सह सचिव, महाराष्ट्र शासन 


मा. राज्यपालांचे सचिव, राजभवन, मुंबई 

मा. मुख्यमंत्री यांचे प्रधान सचिव, मंत्रालय, मुंबई 
मा.सभापती, महाराष्ट्र विधानपरिषद,मुंबई यांचे सचिव 
मा.अध्यक्ष,महाराष्ट्र विधानसभा,मुंबई यांचे सचिव 

मा. उपसभापती, महाराष्ट्र विधान परिषद,मुंबई यांचे सचिव 


. मा. उपाध्यक्ष, महाराष्ट्र विधानसभा,मुंबई यांचे सचिव 

. मा. विरोधी पक्षनेता, महाराष्ट्र विधान परिषद,मुंबई यांचे खाजगी सचिव 
. मा. विरोधी पक्षनेता, महाराष्ट्र विधानसभा,मुंबई यांचे खाजगी सचिव 

९. 


मा. मंत्री (शालेय शिक्षण) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई 


१०.मा. राज्यमंत्री (शाळेय शिक्षण) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई 
११.अपर मुख्य सचिव, शाळेय शिक्षण व क्रीडा विभाग, मंत्रालय, मुंबई 
१२.आयुकक्‍्त (शिक्षण), महाराष्ट्र राज्य, पुणे 

१३.शिक्षण संचालक (माध्यमिक व उच्च माध्यमिक), महाराष्ट्र राज्य, पुणे 
१४.मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद, भंडारा 

१५.विभागीय शिक्षण उपसंचालक,नागपूर विभाग, नागपूर 
१६.शिक्षणाधिकारी (माध्यमिक) जि.प.भंडारा. 


पृष्ठ २ पैकी २ 


